न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहायक रासायनिक विश्लेषक,गट-ब या पदावर 


पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एफएसएल-०४१७/प्र.क्र.३०१/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०१८. 
संदर्भ :- १. महासंचाळक (न्यायिक व तांत्रिक) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
महासंचालक/ 98-94 /२०१७, दिनांक -१७.०५.२०१७. 
२. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
महासंचालक/गो/४७-४८ /२०१७, दिनांक -१३.११.२०१७. 
३. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
महासंचालक/गो/४७-४८ /२०१८, दिनांक -२९.०५.२०१८. 
शासन निर्णय :- 
महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांचे अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक रासायनिक विश्लेषक,गट-ब (वेतनश्रेणी रू.९३००- 
३४८०० + TS पे रू. ४४००)या संवर्गातील पदावर खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांची तात्पुरत्या 


पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
अ.क्र | अधिका-याचे प्रवर्ग शेरा पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेची 
नांव प्रयोगशाळा 

q श्री. मु.भ. वि.मा.प्र. विमाप्र तथापि खुल्या प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक 
सोनकुसरे प्रवर्गाकरिता प्रयोगशाळा,नागपूर 

२ | श्री.श्री. छ. इ.मा.व. इमाव तथापि खुल्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
बारभाई प्रवर्गाकरिता संचालनालय, मुंबई 

३ | श्री.सु.बा. इ.मा.व. इमाव तथापि खुल्या प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक 
aaa प्रवर्गाकरिता प्रयोगशाळा, औरंगाबाद 

४ | at. ag, भज-ब भज-ब तथापि खुल्या प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक 
पेशेट्टीवार प्रवर्गाकरिता प्रयोगशाळा, नागपूर 

५ | TART. इ.मा.व. इमाव तथापि खुल्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
चौघुले प्रवर्गाकरिता संचालनालय, मुंबई 

६ | aa. इ.मा.व. इमाव तथापि खुल्या प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक 
भावसोर प्रवर्गाकरिता प्रयोगशाळा, पुणे 

७ | श्रीम. शु.कुं. इ.मा.व. इमाव तथापि खुल्या प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक 
गाजरे प्रवर्गाकरिता प्रयोगशाळा, नाशिक 

८ | श्रीम.सं.सु. दाते खुला खुल्या प्रवर्गाकरिता न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 

संचालनालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४१७/प्र.क्र.३०१/पोल-४, 


2. 


संबंधित वैज्ञानिक सहायक यांची सहायक रासायनिक विश्ळेषक या पदावरील पदोन्नती ही 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 


Ee 


सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात खालील अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे- 
अ) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


ब)सदर पदोन्नती उपरोक्‍त नमूद अधिका-यांविरूध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही, या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


क) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसुचीतील अधिका-यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


ड) सदर अधिका-यांनी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर केळे आहे याची संचालनालयाने खात्री करून 
घ्यावी. 


४. पदोन्नत झालेल्या अधिका-याने त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या 
आत पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर 
झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नती नको, असे समजून शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३/१२, दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


५. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी पदोन्नत झालेल्या वरील अधिका-यास स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे 
आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधीत अधिकाऱ्यास सूचना द्याव्यात. तसेच 
संबंधीत अधिकाऱ्याने पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा अहवाल न चुकता संचालनालयामार्फत शासनास सादर 
करावा. 


६. पदोन्नत अधिका-याने त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व त्यांनी अनधिकृतरित्या 
रजेवर जाऊ नये, यासंदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, 
दिनांक ३०.०८.१९८२ अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. 


७. उमेदवाराची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच करण्याची दक्षता 
महासंचालक(न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य आणि संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, मुंबई यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४१७/प्र.क्र.३०१/पोल-४, 


Cx 


सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९२/२०१८ ओ/१६,का.१६ 


ब,दि.१६.५.२०१६ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९२/२०१८/का.१२, दि.१८.०४.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०९१२१७१२०८२१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sunil J Sovitkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


1 | | k Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
1 Nn | ovit a [| 2.5.4.20=3d8ee3 1 cf28155a3c297f1c4b60ba7aa7 197 
b86c24ce4eb660c798a1 afe6f9cc, cn=Sunil J Sovitkar 
Date: 2018.09.14 12:17:14 +05'30' 


(सु. ज. सोवितकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 


. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई. 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने). 


४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२/कार्यासन-१६ ब), मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


Go 


१२३. 


१४. 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११. 
१२. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर,अमरावती,नांदेड, नाशिक, औरंगाबाद,पुणे,कोल्हापूर 
उपसंचालक,प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,नागपूर,अमरावती,नांदेड, नाशिक, 
औरंगाबाद,पुणे,कोल्हापूर 

संबंधित पदोन्नत सहायक रासायनिक विश्लेषक (संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत). 

निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


